RNI No. MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक ८८ ( ४ ) ] 


सोमवार, जुलै १० , २०१७/ आषाढ १९ , शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक २० ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० जुलै २०१७ 

आदेश 
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम . 

क्रमांक मुद्रांक -२०१६/ ३०४८ / प्र.क्र .७८० / म -१. - ज्याअर्थी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.खाक्षेस -२०१६ / प्र.क्र .६६७ / 
रस्ते-८ , दिनांक १९ ऑगस्ट २०१६ नुसार “ नागपूर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्गाकरिता ” महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित ( ज्याचा 
उल्लेख यापुढे “ उक्त महामार्ग प्राधिकरण ” असा करण्यात आला आहे) यांना “ कार्यान्वयीन यंत्रणा ” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , शासन निर्णय क्रमांक खाक्षेस-२०१६/ प्र.क्र .२५१/रस्ते -८, दिनांक २४ मार्च २०१७ नुसार 
नागपूर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्गाचे “महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग” असे नामाधिकरण करण्यात आले आहे; आणि या प्रकल्पाकरिता आवश्यक 
जमिनीच्या हस्तांतरणाकरिता मुद्रांक शुल्क प्रदानातून माफी मिळण्याची विनंती केली आहे; 

आता त्याअर्थी, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९ ५८ चा अधिनियम क्र . ६० ) च्या कलम ९ च्या खंड ( अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन, लोकहितास्तव तसे करणे आवश्यक असल्याची शासनाची खात्री पटल्याने , महाराष्ट्र शासन, याव्दारे , प्रकरणपरत्वे 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या, “ महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग ” करिता “ उक्त महामार्ग प्राधिकरण ” आणि 
खाजगी जमीन मालक किंवा भोगवटादार किंवा उक्त महामार्ग प्राधिकरणाचे कर्जदार यांच्यामध्ये निष्पादित होणाऱ्या व्यवहारांच्या दस्तांना , आकारणी 
योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क , उक्त महामार्गाकरिता शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन आदेश किंवा निर्णय किंवा अधिसूचना यामध्ये नमूद 
कोणत्याही अटींचा भंग झाल्यास, “उक्त महामार्ग प्राधिकरण ” संपूर्ण मुद्रांक शुल्क व दंड, लागू असल्यास भरण्यास पात्र असेल या अटींस अधिन 
राहून माफ करीत आहे . 


- 


भाग चार - ब -२० ९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै १० , २०१७/ आषाढ १९, शके १९ ३ ९ 


अ.क्र 


संलेखाचा प्रकार 


अनुसूची 

महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या अनुसूची-१ 
मधील अनुच्छेदांखालील संलेखांचे व्यवहार 

( ३ ) 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


१ . 


महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग ” करिता “ उक्त महामार्ग ( अ) हक्कविलेख-निक्षेप, हडप, तारण, तारणगहाण जमिनीचे अंदाजित 
प्राधिकरण ” आणि खाजगी जमीन मालक किंवा भोगवटादार या संबंधीचा करारनामा ( अनुच्छेद ६ ) क्षेत्र १०,००० हेक्टर 
किंवा उक्त महामार्ग प्राधिकरणाचे कर्जदार यांच्यामध्ये ( आ ) अभिहस्तांतरणपत्र ( अनुच्छेद २५ ) 
निष्पादित होणाऱ्या व्यवहारांच्या दस्तांना प्रकरणपरत्वे, (इ ) मालमत्ता विनिमय ( अनुच्छेद ३२ ) 
जमिनींचे भूसंपादन , खरेदी, हस्तांतरण, हक्कविलेख-निक्षेप, (ई) अधिक प्रभार ( अनुच्छेद ३३ ) 
हडप, तारण किंवा तारणगहाण, अभिहस्तांतरणपत्र, मालमत्ता ( उ) गहाणखत ( अनुच्छेद ४० ) 
विनिमय, अधिक प्रभार , गहाणखत व परिमोचन पत्र . ( ऊ ) परिमोचन पत्र ( अनुच्छेद ५२ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


प्रितमकुमार जावळे, 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै १० , २०१७/ आषाढ १९, शके १९ ३९ 


eu 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , Dated 10th July , 2017 . 

Order 
MAHARASHTRA STAMP ACT. 

No.Mudrank - 2016 / 3048 /C . R.No. 780 /M - 1. — Whereas , Government of Maharashtra has, vide 
the Government Resolution , Public Works Department , No. PPP - 2016 /C.R.667/Roads -8 , dated 
19th August , 2016 , declared the Maharashtra State Road Development Corporation Ltd. 
( hereinafter referred to as “ the said Highway Authority ”) as the Implementing Agency for the 
“ Nagpur-Mumbai Super-Communication Expressway” ; 

And whereas, Government of Maharashtra has , vide the Government Resolution , Public Works 
Department , No.PPP - 2016 /C.R.251/Roads- 8 , dated 24th March 2017, nomenclatured the “Nagpur 
Mumbai Super -Communication Expressway” as the “Maharashtra Samruddhi Mahamarg”; and 
the exemption from payment of stamp duty on the transactions of land for the said project is 
sought; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of section 9 of the Maharashtra 
Stamp Act (LX of 1958 ), the Government of Maharashtra , being satisfied that it is necessary to do 
so in the public interest , hereby remits the stamp duty in whole chargeable on the instruments of 
transactions specified in column ( 3 ) of the Schedule appended hereto , in respect of the 
“Maharashtra Samruddhi Mahamarg” , for the documents executed between “ the said Highway 
Authority” and the private land owners or occupants or the lenders to the said Highway Authority , 
as the case may be , subject to the condition that in case of breach of any of the conditions specified 
by the Government , vide the Government Order or Resolution or Notification issued , from time 
to time, for the said Highway, “ the said Highway Authority” shall be liable to pay the whole of the 
stamp duty and penalty , if any . 


Schedule 


No. 


Type of Instruments 


Area 


Instruments of transactions 
under Articles of Schedule I 

of the Act . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


1 . 


or 


Land 
admeasuring 
approximately 
10,000 Hectare 
( Ten Thousand 
Hectare ) 


Acquisition , Purchase , Transfer , (a ) Agreement relating to 

Deposit of Title Deeds, Pawn , Deposit of Title Deeds , 
Pledge Hypothecation , Pawn , Pledge or 
Conveyance , Exchange of 

Hypothication (Article 6 ) 
Property , Further Charge , (b ) Conveyance ( Article 25 ) 
Mortgage Deed and Release Deed 

( c ) Exchange of Property 
of Land in respect of the 

( Article 32 ) 
“ Maharashtra Samruddhi 
Mahamarg ” , for the documents (d ) Further Charge ( Article 33 ) 
executed between 

between the said (e ) Mortgage Deed (Article 40 ) 
Highway Authority and , the (f) Release Deed (Article 52 ) 
private land owners or occupants 
or the lenders to the said 
Highway Authority , as the case 


may be. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRITAMKUMAR JAWALE , 


Desk Officer. 


HIT UR - 0-208- ? 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै १० , २०१७/ आषाढ १९, शके १९ ३९ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२, दिनांक १० जुलै २०१७ . 

अधिसूचना 
नोंदणी अधिनियम , १ ९ ०८ . 

क्रमांक आरजीएन.२०१६ / ३०४८ / प्र.क्र.७८० / म- १. –ज्याअर्थी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक खाक्षेस.२०१६ / प्र.क्र .६६७ / 
रस्ते -८, दिनांक १९ ऑगस्ट, २०१६ नुसार “ नागपूर -मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्गाकरिता ” महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित (ज्याचा 
उल्लेख यापुढे “ उक्त महामार्ग प्राधिकरण ” असा करण्यात आला आहे ) यांना “ कार्यान्वयीन यंत्रणा ” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक खाक्षेस.२०१६/ प्र.क्र .२५१/ रस्ते -८ , दिनांक २४ मार्च, २०१७ नुसार 
नागपूर -मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्गाचे “ महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग ” असे नामाधिकरण करण्यात आले आहे; आणि या प्रकल्पाकरिता आवश्यक 
जमिनीच्या हस्तांतरणाकरिता नोंदणी फी प्रदानातून माफी मिळण्याची विनंती केली आहे; 

आता त्याअर्थी, नोंदणी अधिनियम, १९ ०८ (१ ९ ०८ चा अधिनियम क्र . १६ ) च्या कलम ७८ अन्वये प्रदान केलेले अधिकार व त्यास समर्थ 
इतर अधिकारांचा वापर करून , लोकहितास्तव तसे करणे आवश्यक असल्याची शासनाची खात्री पटल्याने, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे दस्तांच्या 
नोंदणीकरिता महाराष्ट्र राज्यास लागू असलेल्या शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक आरजीएन .१५५८ / ६७७३१-एन, दिनांक १७ जुलै 
१ ९ ६१ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या फी तक्त्यामध्ये सुधारणा करीत आहे आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ७९ नुसार आवश्यक असल्याप्रमाणे ती 
खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे 
उक्त फी तक्त्याच्या अनुच्छेद-१ मधील टीप क्रमांक ६१ नंतर खालील टीप समाविष्ट करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग ” करिता “ उक्त महामार्ग प्राधिकरण ” आणि खाजगी जमीन मालक किंवा भोगवटादार किंवा 
उक्त महामार्ग प्राधिकरणाचे कर्जदार यांच्यामध्येनिष्पादित होणाऱ्या व्यवहारांच्या दस्तांना, आकारणी योग्य असलेली नोंदणी फी , उक्त महामार्गाकरिता 
शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन आदेश किंवा निर्णय किंवा अधिसूचना यामध्ये नमूद कोणत्याही अटींचा भंग झाल्यास, “ उक्त महामार्ग 
प्राधिकरण ” संपूर्ण नोंदणी फी व दंड, लागू असल्यास भरण्यास पात्र असेल या अटींस अधीन राहून माफ करीत आहे. 

अनुसूची 
संलेखाचा प्रकार महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या अनुसूची-१ 

क्षेत्र 

मधील अनुच्छेदांखालील संलेखांचे व्यवहार 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग ” करिता “ उक्त महामार्ग ( अ ) हक्कविलेख-निक्षेप, हडप , तारण , तारणगहाण जमिनीचे 
प्राधिकरण ” आणि खाजगी जमीन मालक किंवा भोगवटादार या संबंधीचा करारनामा ( अनुच्छेद ६ ) अंदाजित क्षेत्र 
किंवा उक्त महामार्ग प्राधिकरणाचे कर्जदार यांच्यामध्ये ( आ ) अभिहस्तांतरणपत्र ( अनुच्छेद २५ ) 
निष्पादित होणाऱ्या व्यवहारांच्या दस्तांना प्रकरणपरत्वे, ( इ) मालमत्ता विनिमय ( अनुच्छेद ३२ ) 
जमिनींचे भूसंपादन , खरेदी, हस्तांतरण , हक्कविलेख-निक्षेप , (ई ) अधिक प्रभार ( अनुच्छेद ३३ ) 
हडप, तारण किंवा तारणगहाण, अभिहस्तांतरणपत्र, मालमत्ता ( उ) गहाणखत ( अनुच्छेद ४० ) 
विनिमय , अधिक प्रभार, गहाणखत व परिमोचन पत्र . ( ऊ ) परिमोचन पत्र ( अनुच्छेद ५२ ) 


टीप-६२ . 


अ.क्र 


“ 


१ . 


१०,००० हेक्टर 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रितमकुमार जावळे , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै १० , २०१७/ आषाढ १९, शके १९ ३ ९ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

Dated the 10th July , 2017 . 


NOTIFICATION 


REGISTRATION ACT, 1908 . 


No. RGN.2016 /3048 /C.R.No.780 /M - 1. — Whereas, the Government of Maharashtra has , vide 
Government Resolution , Public Works Department, No.PPP.2016 /C.R.667/Roads-8 , dated 19th 
August, 2016 declared the Maharashtra State Road Development Corporation Ltd. (hereinafter 
referred to as “ the said Highway Authority ” ) as the Implementing Agency for the “ Nagpur -Mumbai 
Super- Communication Expressway” ; 


And whereas, the Government ofMaharashtra has , vide Government Resolution , Public Works 
Department, No.PPP.2016 / C.R.251/Roads -8 , dated 24th March , 2017 has nomenclatured the 
“ Nagpur- Mumbai Super - Communication Expressway" as the “Maharashtra SamruddhiMahamarg”; 
and exemption from payment of registration fees on the transactions of land required for the said 
project has been sought ; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by section 78 of the Registration Act , 1908 
(XVI of 1908 ), in its application to the State of Maharashtra , and of all other powers enabling it in 
this behalf, the Government of Maharashtra , being satisfied that it is necessary to do so in the 
public interest, hereby amends the Table of Fees published in the Government Notification , Revenue 
and Forest Department , No. RGN.1558/67731 - N , dated 17th July , 1961 for registration of 
instruments and publishes the same as required by section 79 of the said Act, as follows : 


In the said Table of Fees in Article -I, after Note 61, the following shall be added , 
namely : 


- 


“ Note 62.- No Registration fees shall be chargeable on the instruments of transactions 
specified in column ( 3 ) of the Schedule appended hereto , in respect of the “Maharashtra 
Samruddhi Mahamarg”, for the documents executed between “ the said Highway Authority” 
and the private land owners or occupants or the lenders to the said Highway Authority , as 
the case may be , subject to the condition that in case of breach of any of the conditions specified 
by the Government , vide the Government Order or Resolution or Notification issued , from 
time to time, for the said Highway , “ the said Highway Authority ” shall be liable to pay the 
whole of the registration fee and penalty , if any . " 


کا 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जुलै १० , २०१७/ आषाढ १९, शके १९ ३ ९ 


Schedule 


No. 


Type of Instruments 


Area 


Instruments of transactions 
under Articles of Schedule I 
of the Maharashtra Stamp Act . 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


Land 
admeasuring 
approximately 
10,000 
Hectare . ( Ten 
Thousand 
Hectare ) . 


1. Acquisition , Purchase , Transfer , ( a ) Agreement relating to Deposit 

Deposit of Title Deeds, Pawn , of Title Deeds , Pawn , Pledge or 
Pledge or Hypothecation , Hypothecation (Article 6 ) 
Conveyance , Exchange of (6 ) Conveyance (Article 25 ) 
Property , Further Charge , 

(c ) Exchange of Property 
Mortgage Deed and Release 

( Article 32 ) 
Deed of the Land in respect of 
the “Maharashtra Samruddhi (d ) Further Charge ( Article 33 ) 
Mahamarg ” , for the documents ( e ) Mortgage Deed ( Article 40 ) 
executed between " the said 

(f) Release Deed (Article 52 ). 
Highway Authority ” and the 
private land owners 
occupants or the lenders to 
the said Highway Authority , 
as the case may be. 


or 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRITAMKUMAR JAWALE , 


Desk Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


